पशुधनामधीलळ संसर्गजन्य लाळ-खुरकुत व 
सांसर्गिक गर्भपात या रोगांच्या नियंत्रणासाठी १०० 
टक्के केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय wR नियंत्रण 
कार्यक्रमांतर्गत (NADCP-National Animal 
Disease Control Programme) स्थापन करण्यात 
आलेल्या राज्यस्तरीय सनियंत्रण समितीच्या 
संरचनेमध्ये अंशत: सुधारणा करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक- संकिर्ण-२०२२/ प्र.क्र. १२४/पदुम-४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक :- ११ ऑगस्ट, २०२२. 


वाचा: १) कृषी, Waa, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभागाचा शासन निर्णय 
क्रमांक: संकिर्ण-२०१९/प्र.क्र. ७१/पदुम-४, दि. २.०६.२०२०. 
२) आयुक्त पशुसंवर्धन, पुणे कार्यालयाचे पत्र क्र.रोनि/एनएडीसीपी/०३/२०२२/पसं-१२. 
दि. .०७.२०२२. 


प्रस्तावना : - 


कृषि, Wea, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभागाचा वाचा क्र. १ येथील शासन निर्णय 
दि.२.०६.२०२० अन्वये WATS संसर्गजन्य लाळ) खुरकुत-5०० & Mouth Disease) व सांसर्गिक 
गर्भपात (Brucellosis) या रोगाच्या नियंत्रणासाठी १०० टक्के केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय wR नियंत्रण 
कार्यक्रमाच्या) NADCP-National Animal Disease Control Programme) राज्यातील सन २०२०-२०१९ 
पासूनच्या अंमलबजावणीस प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आलेली आहे .सदर शासन निर्णयान्वये या 
योजनेच्या राज्यातील प्रभावी सनियंत्रणासाठी राज्यस्तरीय सनियंत्रण समिती गठीत करण्यात आलेली आहे. 
सदर योजनेच्या अंमलबजावणीच्या सुसूत्रतेशाठी सदर समितीच्या संरचनेमध्ये अंडात: सुधारणा करून 
समितीचे पुनर्गठन करण्याच्या अनुषंगाने खालीलप्रमाणे शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय :- 

१०० टक्‍के केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय wR नियंत्रण कार्यक्रमाच्या राज्यातील अंमलबजावणीच्या 
अनुषंगाने शासन निर्णय दि.२.०६.२०२० अन्वये गठीत करण्यात आलेल्या राज्यस्तरीय सर्नियत्रण समितीच्या 
संरचनेमध्ये खालीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहे. 


१. अपर मुख्य सचिव /प्रधान सचिव /सचिव (पदुम), महाराष्ट्र राज्य : अध्यक्ष 
२. आयुक्त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे : सदस्य 
३. सहसचिव/उपसचिव, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई : सदस्य 
४. सहसचिव/उपसचिव, सहकार व पणन विभाग, मंत्रालय, मुंबई : सदस्य 
५. संचालक (संशोधन), महाराष्ट्र पश्नु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ, नागपूर : सदस्य 
६. सहआयुक्त पशुसंवर्धन, रोग अन्वेषण विभाग, पुणे. : सदस्य 
७. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र पशुधन विकास मंडळ, नागपूर : सदस्य 
८. अतिरिक्‍त आयुक्त पशुसंवर्धन, पशुसंवर्धन आयुक्तालय, पुणे. : सदस्य सचिव 


पृष्ठ २ पैकी १ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकिर्ण-२०२२/ प्र.क्र. १२४/पदुम-४ 


हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
असून, त्याचा संगणक संकेताक २०२२०८१११२२६५९१००१ आहे. सदर झासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने 


साक्षांकित करून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशाने व नावाने, 


serialNumber=5DBCE7AE3AC30FOE5SC90CD14E85 1251037DC61F3291C80EA863 


D R SAN JAY Digitally signed by DR. SANJAY VISHWANATHRAO 001100६ 
. DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou 
DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashti 
VI S H WA N AT H RAO 2.5.4.20=690002a7555559bb015f315b03adb3305c59fe381e4dcda1439d 11912967 
2733, pseudonym=B6831977DAFE9C462B1F5207DB8DC23334F3462, 
D (0 |] (0 [) E 8C44D41143AA, cn=DR. SANJAY VISHWANATHRAO 001100६ 
Date: 2022.08.11 15:18:13 +05'30° 
(डॉ.संजय वि. डोईजोडे) 
(डॉ.संजय वि. डोईजोडे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

२. मा.उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३. मा. मंत्री (पदुम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

४. मा. राज्यमंत्री (पदुम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

५. प्रधान सचिव, सहकार व पणन, वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

६. प्रधान सचिव, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

७. आयुक्‍त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, औध, पुणे. 

८. जिल्हाधिकारी (सवी 

९. अतिरिक्त आयुक्त पशुसंवर्धन, पशुसंवर्धन आयुक्‍तालय, औंध, पुणे. 
१०. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्व) 

११. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र UTA विकास मंडळ, नागपूर. 
१२. संचालक (संशोधन), महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ, नागपूर 
१३. प्रधान महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-१/२, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 
१४. प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर 
१५. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१६. नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१७. प्रादेशिक सहआयुक्त पशुसंवर्धन (सर्व) 

१८.पश्ञुसंवर्धन सहआयुक्त, रोग अन्वेषण विभाग, औंध, पुणे. 

१९. पशुसंवर्धन सहआयुक्त, प्युवैद्यकीय जेव पदार्थ निर्मिती संस्था, औंध, पुणे. 
२०. जिल्हा पश्नुसंवर्धन उपआयुक्त (सर्व) 

२१. पश्ञुसंवर्धन उपआयुक्त, गुणनियंत्रण प्रयोगशाळा, गोरेगाव, मुंबई-६५. 
२२. जिल्हा पश्नुसंवर्धन अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्व) 

२३. सर्व सहाय्यक आयुक्‍त पशुसंवर्धन, विभागीय रोग अन्वेषण प्रयोगशाळा, 


२४. अवर सचिव, पदुम-३, कक्ष अधिकारी पदुम-१, २ व १६, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


२५. निवड नस्ती (पदुम-४) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


